बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (ओ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा : - 

१ शासन निर्णय,सहकार, पणन व salar विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/ टेक्स-१, 
दिनांक ११.०८.१९९३. 

२ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र.क्र.१९३/ टेक्स-१, 
दिनांक २४.०३.१९९९ 

३ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/ टेक्स- 
9(31), दिनांक १५.०६.२००६. 

४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-१२००/प्र. क्र.४३७/ टेक्स- 
१(अ),दिनांक ३१.०७.२०१४. 

षु शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकल्प-१२१५/प्र. क्र.७३/ टेक्स- 
१(अ), दिनांक ३०.०१.२०१६. 

G शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.शाभाभा-१११७/प्र.क्र.१४/ टेक्स- 
१(अ), दिनांक १९.०३.२०१६ 

9 शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि -३३१६/प्र. क्र.८१/ टेक्स- 
१(अ),दिनांक १०.०७.२०१७. 

८ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/ टेक्स- 
9(31), दिनांक ०३.०१.२०२० 

९ आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६(१)/सूतगि/शाभाभा/६७३/२०१९ 
दि.०२.०२.२०२२. 

१० शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीजिटी २०२१/प्र.क्र.११/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१४.१०.२०२१. 

११ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/ टेक्स- 
9(31), दिनांक ३१.३.२०२२. 

१२ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीजिटी २०२१/प्र.क्र.६६/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.२९.०३.२०२३ 

प्रस्तावना :- 


बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळावधीत vara व शासकीय 


अर्थसहाय्यासाठी निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी झासनाकडे सादर केलेल्या 
प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद 
भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच आतापर्यंत सभासदांकडून जमा 
ood भाग भांडवल लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.२९.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणीस वितरीत करावयाच्या रु.१२८४.३४ लाख 
शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
यांना BDS प्रणालीवर वितरीत केले आहे. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणींस सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२८४.३४ लाख (रुपये बारा कोटी Anat लाख चौतीस हजार फक्त) शासकीय 
भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या 
सूतगिरणीची दि.३१.०७.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत 
GAMA करुन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली असून सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ 
लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस दि.३०.०१.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
दिलेली आहे. प्रकल्प अहवालानुसार सूतगिरणीने रु.३०८.७१ लाख सभासद भागभांडवल 
जमा करणे आवश्‍यक असून सूतगिरणीने रु.२१८.४६ लाख सभासद भागभांडवल जमा केले 
आहे. झासन निर्णय दि.१५.६.२००६ नुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांच्या बाबतीत ५०% 
सभासद भाग भांडवलाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आकृतिबंधाच्या १:९ या प्रमाणात 
ही सूतगिरणी रु. २७७८.४१ लाख शासकीय भागभांडवल मिळण्यास पात्र असून त्यापैकी 
सूतगिरणीस एकूण रुपये १३८९.२० लाख शासकीय भागभांडवल प्राप्त झालेले असून 
रु.१३८९.२१ लाख भागभांडवल देय आहे. तथापि, सामाजिक न्याय विभागाने सदर 
सूतगिरणीस रुपये १२८४.३४ लाख इतके शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यास मान्यता 
प्रदान दिली आहे. त्याप्रमाणे सदर सूतगिरणीस सूतगिरणीस रुपये १२८४.३४ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. एन -४, ४४२५ - सहकारावरील 
भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित 
जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (09)(09) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली रु.६९००.०० लाख 
इतकी तरतूद करण्यात आली असून वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०४.०४.२०२२ व 
दिनांक ०८.०२.२०२३ नुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या 
बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीच्या 
अधीन राहून, शासन निर्णय दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या 
सूतगिरणीने केले आहे, याची sean आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करण्याच्या 
अटींच्या अधीन राहून या सूतगिरणीस रु.१२,८४,३४,०००/- (रुपये बारा कोटी चौऱ्याऐंशी 
लाख चौतीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम झासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यास 
खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


अट : सूतगिरणीकडे सध्या शिल्लक असलेली रक्कमेपैकी ७५% रक्कम खर्च 
झाल्यानंतर, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र ( Utilization Certificate ) सादर केल्यानंतर वरील 
मंजूर रक्‍कम उचल करण्यास आयुक्त, वस्त्रोद्योग यांनी मान्यता दयावी. 


३. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय दि.११.०८.१९९३ व शासन निर्णय 
दि.२४.०३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच शासकीय भाग भांडवलासंदर्भात 
शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती 
सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या 
अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय दि.११.०८.१९९३ व शासन निर्णय 
दि.२४.०३.१९९९ मधील अटी व शा्तींचे पालन होत आहे याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर 
यांनी खात्री करावी. 

२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.१९९९ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.9 येथील दि.१०.७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता 
स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 
तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड 9/94 प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि 
असेन केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 

३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प 
उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास 
सादर करावा. 

४) प्रस्तुत सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधीलळ तरतुदीनुसार वसुलीबाबत 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 

५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान 
संचालक मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत उपरोक्‍त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या 
नावासमोरील रकमेच्या 4% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक 
तारण प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही 
तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdratt) 
काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित 
बँकेवर घालावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही 
करावी. 

६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, 
नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या 4% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे 
तारण भरल्याशिवाय नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार नाही. पुर्वीच्या संचालक 
मंडळाने काही गैरव्यवहार केला नसेल किंवा त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेल तरच 
नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक 
तारण मुक्‍त करण्यात येईल, अशी सुधारणा संस्थेच्या By - Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


७) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा 
पुरावा शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची 
खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने 
विनियोग करीत असल्याची खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 

९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी 
करुन लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा 
खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत 
आहे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी call कार्यवाही करावी. 

११) सदर सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे 
अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 

१२) सूतगिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी 
योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण 
ठेवावे. 

१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा 
वस्तुंची यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 

१४) प्रस्तुत सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना 
देयक अदा करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 

१५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय 
दि.०१.१२.२०१६ व शासन निर्णय दि.०८.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी. 

१७ दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर 
दोन शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 

१८) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागाच्या दि.३०.०३.२००० रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार, मागासवर्गीय सूतगिरण्यांना fears घटक योजनेतून दिर्घ मुदती कर्ज 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर 
सूतगिरणी ही मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यास त्या सूतगिरणीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हा 
अनुसूचित जातीचा असावा, तसेच या सूतगिरणीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त सभासद अनुसूचित 
जातीचे असावेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.१५.०२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सूतगिरण्यांच्या मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
असणे बंधनकारक आहे. सदर अटीची पूर्तता केल्याशिवाय सूतगिरणीस या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम खर्च करता येणार नाही व अधिकर्ष काढता येणार 
नाही. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तसे बंधन बँकेवर तसेच सूतगिरणीवर 
घालावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


१९) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागाचे शासन निर्णय 
दि.३०.०३.२००० मधील सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या सूतगिरणीने केले आहे 
याची Sera आयुक्‍त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 

२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिक करणे 
बंधनकारक राहिल. 

२१) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
त्यानुसार या सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर 
सभासद भागभांडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्त अन्य कोणत्याही 
प्रयोजनासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात 
येणाऱ्या 84% शासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर करुन 
घेतलेली असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग 
करताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून/वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या 
कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर बंधनकारक राहील. 

२२) प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या-त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा 

जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील याची दक्षता आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर 
यांनी घ्यावी. 
४. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रु.१२,८४,३४,०००/- 
(रुपये बारा कोटी चौर्‍्याऐंशी लाख चौतीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणीच्या बँक ऑफ 
इंडिया, आर.टी.रोड, नागपूर शाखा, नागपूर या बँकेच्या खाते क्र.८७०९१०२१००००००३ मध्ये 
IFSC W.BKIDooo<gok मध्ये RIGS द्वारे जमा करावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चा संदर्भात, शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या परिशिष्ठातील अ. क्र. ९ 
येथील “३२-अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून 
या बाबीखालील अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. या परिपत्रकातील भाग १ मधील 
अनिवार्य खर्चाशी संबंधित अ. क्र. ५,६,७,८ व ९ तसेच प्राधान्य विभागाशी संबंधित अ.क्र. १० 
मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.१०.०५.२०१६ मधील परिच्छेद- ब (२) येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच या 
परिपत्रकातील परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग निर्णय दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता या 
प्रकरणी होत आहे. 

७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.१०.०५.२०१६ मधील परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत 
प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०६.२०२१ 
अन्वये “३२ अंशदाने” याबाबीखाली खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून या 
परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

२) “मागणी क्र. एन -४, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ 
2223), ३२ अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुधारित 
अंदाजानुसार प्राप्त तरतूद रु.६९०४.८५ लाख तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे:- नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ 
वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे: लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना 
मंजूरी देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची 
मान्यता घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेहा काढावेत:- 
सहकारी सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा 
उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला 
आहे. 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- 
याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१२,८४,३४,०००/- (रुपये बारा 
कोटी चौऱ्याऐंशी लाख चौतीस हजार फक्त) शासकीय भागभांडवलाचा खर्च “मागणी क्र. 
एन-४, ४४२५-सहकारावरीलळ भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) 
सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ 
अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


९. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१२,८४,३४,०००/- (रुपये बारा 
कोटी चौऱ्याऐंशी लाख चौतीस हजार फक्त) इतकी रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या बँक खात्यामध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.ळ.काठोळे, कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स.दि.खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांनी सदर सहकारी सूतगिरणीस 
उपरोक्त शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम RTGS द्वारे वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
बँकेचा तपश्लील खाली प्रमाणे आहे. 


| बँकेचे नाव व शाखा चाळू खाते व क्रमांक | एम.आय.सी.आर. आय .एफ. एस AM. 
क्रमांक क्रमांक 
BANK OF INDIA, 870910210000003 440013009 BKID0008709 
R.T.ROAD, NAGPUR 
BRANCH, NAGPUR 
qo, सदर शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२३ व 


दिनांक १६.३.२०२३ नुसार विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि.२९.०३.२०२३ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8१॥8/99॥0॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२२३७५००९०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT 6601६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=807915039b 19946 107c26978f204a984f59902046b59aa4af1f 
7053ae69e9F74, pi ICods hi 


2, st=Mi tr 
rialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE9098509649852 
FFED3A3EFF7FO9SB40AEA, SSURYAKANT G GOL! 
Date: 2023.03.31 23:20:05 +05'30' 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. कक्ष अधिकारी REAM), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(४ प्रती). 

५. अस/क.अ. १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन Fd gale विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 


७. कार्यासन अधिकारी (अजाक/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

qo, प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,नागपूर. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१५. व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, आर.टी. रोड, नागपूर शाखा, नागपूर. 

१६. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१७. अध्यक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
नागपूर. 

१८.निवड नस्ती (टेक्स १ अ/बो. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


